राज्यातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.तलाठी -२०२१/प्र.क्र.३५/ई-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०.०३.२००६ 
2 शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ 
8) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.तळाठी -२०२१/प्र.क्र.३५/ई-१०,दि. १५.०३.२०२१ 
५) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा/तलाठी आस्था-७(२)/प्र.क्र. १२५/१८/कावि- 
८१९/२०२१ दि.११.०८.२०२१. 
६) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.२०२१/मशाका-१/आस्था-अरा-२ /कावि/ 
सीआर १२, दि.१८.०२.२०२१ . 
७) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्र. आकाअ/भुसु/अका२/ प्र.क्र.१५/२०२१, 
दि.१३.०८.२०२१. 
८) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मह/आस्था/४/आर आर/८११/२०२१, दि.०५.०८.२०२१. 
९) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या१/आस्था-४/२६१४२/२०२१, जा.क्र.१७६३१, 
दि.१८.०८.२०२१. 
qo) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.मशा/आस्था/कार्या-४/ईएनजी/मुवाप्र/ तलाठी / 
सीआर ०५/२०२१, दि.२२.०८.२०२१. 
प्रास्ताविक:- 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०.०३.२००६ 
अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संपुर्ण राज्यासाठी 
तलाठी संवर्गाची एकूण १२६३६ मंजूर पदे आहेत. सदर मंजूर पदांपैकी तलाठ्यांच्या एकूण ४०६२ अस्थायी 
पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.४ दिनांक १५.०३.२०२१ अन्वये दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदरची मुदत संपुष्टात येत असल्याने वित्त विभागाच्या 
संदर्भ क्र.३ येथील झासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अखत्यारितील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. 
त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्‍त, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण यांनी तलाठी 
संवर्गाच्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. सदर पदांना मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 
१. संपूर्ण राज्यात विभागनिहाय, जिल्हानिहाय तलाठी संवर्गाच्या मंजूर असलेल्या एकूण १२६३६ 


पदांपैकी ८५७४ पदे स्थायी असून, उर्वरित ४०६२ पदे अस्थायी आहेत. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांनी प्रमाणित केलेले 


शासन निर्णय क्रमांकः तलाठी -२०२१/प्र.क्र.३५/ई-१० 


आहे. सबब, सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूण ४०६२ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. विभागीय आयुक्त, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण यांनी संदर्भ क्र. ३ 
Re शासन निर्णयातील तरतुदींप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
मिळविण्याकरीता आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६ / प्र.क्र.८ /१६/ आ.पु.क., दि. १०.०८. २०२१ अन्वये 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२०११२४२४४६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेज्ञानुसार व नावाने, 


व Digitally signed by Raghuvir D Katke 
R ag h U VI [ D Katke DN: CN = Raghuvir D Katke, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Revenue And Forest Department 
Date: 2021.09.20 11:32:31 +05'30' 


(र.धों. कटके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
) विभागीय आयुक्त, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण. 
) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
) सर्व जिल्हाधिकारी 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (२ प्रती) 
) वित्त विभाग (आ.पु.क. / व्यय-९ कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
) अवर सचिव (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) निवड नस्ती (कार्यासन ई-१०, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तलाठी-२०२१/प्र.क्र.३५/ई-१०, दिनांक- २० सप्टेंबर, २०२१ चे सहपत्र 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूर पदे | स्थायी पदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
ce 2 3 La षु & 
पुणे विभाग 
ey पुणे ६०६ ३९३ २१३ मागणी क्रमांक सी-१ 
२०५३-जिल्हा प्रशासन 
२ सातारा ८५६ ३०० २५६ 
०९४-इतर आस्थापना 
३ सांगली ३६६ २२७ १३९ ०९४(०३)- ग्राम अधिकारी 
a सोलापूर ५५२ ३२४ २२८ ०९४-(०३)(०४) आयुक्त, पुणे 
वेतने (२०५३ ०३३ १०१) 
५ कोल्हापूर ४६३ ३७६ ८७ 
एकूण २५४३ १६२० ९२३ 
नाशिक विभाग 
ae नाशिक ५५० ३३६ २१४ मागणी क्रमांक सी-१ 
५३-जिल्हा प्रशासन 
२ | ae 233 940 चना) 
०९४-इतर आस्थापना 
३ नंदुरबार २३० १३२ ९८ ०९४(०३) ग्राम अधिकारी- 
शि जळगांव ५२२ ३३६ १८६ ०९४-(०३)(०४ आयुक्त, 
नाशिक वेतने (२०५३ ०३६ 
षु अहमदनगर ५८३ ४१० १७३ 204) 
एकूण २११८ १३६४ ७८४ 
कोकण विभाग 
oa मुंबई उपनगर | ५५ १८ ३७ मागणी क्रमांक सी-१ 
4 = जिल्हा प्रशासन 
5 a ac aa ae २०५३-जिल्हा प्रशासन 
०९४-इतर आस्थापना 
३ पालघर १८३ १२७ ५६ ०९४(०३) ग्राम अधिकारी- 
a रायगड ३६८ २५९ १०९ ०९४-(०३)(०४) आयुक्त, 
कोकण वेतने (२०५३ ०३१३) 
५ रत्नागिरी ३९८ ३०७ ९१ 
& सिंधुदुर्ग २४५ १६६ ७९ 
एकूण १४४५ १०१४ ४३१ 


अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूर पदे | स्थायीपदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
| २ 3 | 4 द 
अमरावती विभाग 
"को अमरावती ८३१ ४०० १३१ मागणी क्रमांक सी-१ 
२ अकोला ३१९ २४८ ७१ २०५३-जिल्हा प्रशासन 
3 यवतमाळ ६४९ ५०६ १४३ ०९४-इतर आस्थापना 
(४/__] वाशिम २८८ २२८ ६० ०९४(०३) ग्राम अधिकारी- 
हि बुलडाणा ५३९ ४२४ गत ०९४-(०३)(०४) आयुक्त, 
एकृण त्र nee ee अमरावती वेतने (२०५३ ०३४ 
204) 
औरंगाबाद विभाग 
१ औरंगाबाद ३८९ २५५ १३४ मागणी क्रमांक सी-१ 
3 जालना २९७ १८० ११७ २०५३-जिल्हा प्रशासन 
३ परभणी २३९ १४५ 88 ०९४-इतर आस्थापना 
an हिंगोली १७७ ८३ व ०९४(०३) - ग्राम अधिकारी 
षु नांदेड ४८३ २८४ १९९ तात वित आयुक्‍त, 
भी a os a ies औरंगाबाद ITT (२०५३ 036 
a लातूर ३१७ १८४ १३३ 
९०१) 
८ उस्मानाबाद २५१ १४९ १०२ 
एकूण २५३३ १५२३ १०१० 
नागपूर विभाग 
a नागपूर ४३४ ३७१ ६३ मागणी क्रमांक सी-१ 
२ वर्धा २९१ २७६ q4 २०५३-जिल्हा प्रशासन 
३ भंडारा २०४ १२० ८४ ०९४-इतर आस्थापना 
| गोंदिया २०३ ११९ as 08% (03) ग्राम अधिकारी- 
५ चंद्रपूर 302 oF व्य ०९४-(०३)(०४) आयुक्त, नागपूर 
६ गडचिरोली २३७ १४४ ९३ 
वेतने (२०५३ ०३५ १०१) 
एकूण १६७१ १२४७ ४२४ 
एकूण एकंदर १२६३६ ८५७४ ४०६२ 


